सातारा जिल्हयातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 
मंत्रालय , मुंबई-४०००३२ 
दिनांक - १९ सप्टेंबर, २०१९ 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
DAA (पुणे/का-२/रेशा/४७/१४५९/२०१९, दि .८ मार्च, २०१९. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 

जा. क्र.मुअ (पुणे)/का-२/रेशा/४७/२८१३/२०१९, दि .२ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना:- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


सातारा जिल्हयातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 


मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील पर्यटन स्थळे व गावांची संख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 


सातारा जिल्ह्यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव समाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्यांचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण क्रमांक/ 
लांबी नामाभिधान 
| ; प्रजिमा १७ पासून पार इतर जिल्हा । ०/०० ते १३/००  । १३.०० प्रमुख 
कुमठे कोंडोशी (क्षेत्रफाळ) | मार्ग-२४ १३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा मार्ग 
रस्ता. क्रमांक-११४ 
२. रा.मा.१३९ दांडेघर ग्रामीण मार्ग-१६ | ०/०० ते ३/०० 949.400 प्रमुख 
गोडवली ते इजिमा १२५ ३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा मार्ग 
(पाचगणी), राजपुरी खर्शी क्रमांक-११५ 
रस्ता. इतर जिल्हा ३/०० ते ११/५०० 
मार्ग-२५ ८.५०० कि.मी. 
एकूण २४.५०० 


कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.१३९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्हयाच्या प्रमुख 
जिल्हा मार्ग लांबीत २४.५०० कि.मी.ने वाढ होऊन एकूण लांबी (२८१९.११ -- २४.५००) म्हणजे 
२८४३.६१ कि.मी.इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्याच्या लांबीत २१.५०० कि.मी.ने घट होऊन इतर 
जिल्हा मार्गाची एकूण लांबी (२७९५.५३-२१.५००) म्हणजेच २७७४.०३ कि.मी. इतकी होईल. तसेच 
ग्रामीण मार्ग रस्त्याच्या लांबीत ३.०० कि.मी.ने घट होऊन ग्रामीण मार्गाची एकूण लांबी (६९०४.८३- 
3.00) म्हणजेच ६९०१.८३ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२०१०२८१७४९१८ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa ५ h a Nn t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
र प 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
Vi nN aya kra O p a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.09.27 15:44:33 +05'30' 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 

निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 

बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ,सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,सातारा(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ,सातारा 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


& 


) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


